अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून नियुक्‍त झालेल्या 
तथापि जात प्रमाणपत्र सादर न करु शकलेल्या 
पोलीस विभागातील पोलीस महासंचालक, म.रा. 
मुंबई यांच्या अधिपत्याखाळीलळ घटकांचे 
आस्थापनेवर अधिसंख्य पदे निर्माण करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण १०२०/१४८०/प्र.क्र.३५१/पोल-५ब 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ०९ मार्च, २०२२. 


4 
th 


oC “७ AD LO 


. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.३०८/१६-ब, दि. 29.92.2098, 

. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. बीसीसी-२०२०/प्र.क्र.१८७ओ/१६-ब दि. ३०.०६.२०२०. 

. शासन निर्णय, गृह विभाग, क्रमांक संकीर्ण १०२०/१४८०/प्र.क्र.३५१/पोल-५ब, दि. २०.११.२०२१. 

. पोलीस महासंचालक, म.रा. मुंबई यांचे कार्यालयाचे जा.क्र. पोमसं/६-अ/अ.ज.अधिकरी- 
कर्मचारी/कार्यवाही/२२/२०१९, दि. २४.११.२०२१, १४.१०.२०२१, २२.१०.२०२१ 

५. पोलीस उप महानिरीक्षक, रा.रा.पो.बल, पुणे यांचे दि. २३.११.२०२१. 


प्रस्तावना :- 

सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.३०८/१६-ब, दि. २१.१२.२०१९ 
अन्वये मा.सर्वोच्च न्यायालयाने सिव्हील अपील क्र. ८९८२/२०१५ (चेअरमेन अँन्ड मॅनेजिंग डायरेक्टर, 
एफसीआय आणि इतर विरुध्द GATS बालाराम बहिरा व इतर) व इतर याचिका यामध्ये दि. ६ जुळे, २०१७ 
रोजी मागास जातींना असलेल्या आरक्षणाच्या आधारे झासकीय सेवेत दाखल झालेल्या व त्यानंतर जातीचे 
दावे अवैध ठरलेल्या व्यक्‍तींना शासकीय सेवेत संरक्षण देय ठरत नाही. या निर्णयाची अंमलबजावणी 
करण्यासाठी व मा.उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ नागपूर यांनी रिट याचिका क्र. ३१४०/२०१८ मध्ये दि. 
२८.०९.२०१८ च्या आदेशान्वये मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार दि. ३१.१२.२०१९ पर्यंत कार्यवाही 
करण्याचे आदेश दिले असल्याने अशा अधिकारी/कर्मचारी यांना अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्याची कार्यवाही 
करण्याची सूचना दिली आहे. त्याप्रमाणे गृह विभागाच्या अधिनस्त पोलीस महासंचालक, म.रा. मुंबई यांचे 
कार्यालय व अधिनस्त आस्थापनेवर अधिसंख्य पदे निर्माण करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. बीसीसी २०२०/प्र.क्र.१८७/ओ१६-ब, दि. ३०.०६.२०२० 
अन्वये मा.सर्वोच्च न्यायालयाचे सिव्हील अपिल क्र. ८९२८/२०१५ व इतर याचिका यामध्ये दि. ०६.०७.२०१७ 
रोजी दिलेल्या निर्णयाची व मा.उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ नागपूर यांनी रिट याचिका क्र. ३१४०/२०१८ 
मध्ये दि. २८.०९.२०१८ च्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याकरिता “अधिसंख्य पदे” निर्माण करण्याचे 
अधिकार प्रशासकीय विभागांना देण्यात आले आहेत. राज्य पोलीस विभागातील पोलीस महासंचालक, म.रा. 
मुंबई यांच्या कार्यालयाच्या अधिपत्याखाळील कोष्टकात नमूद केलेले अनुसूचित जमाती जात प्रमाणपत्र 
अवैध ठरलेल्या व सद्य:स्थितीत कार्यरत असणाऱ्या सोबत जोडलेल्या यादीनुसार एकूण vo अधिसंख्य पदे 
संबंधित कार्यालयाच्या आस्थापनेवर ११ महिन्याच्या कालावधीसाठी निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण १०२०/१४८०/प्र.क्र.३५१/पोल-५ब 


अ.क्र घटक स.पो.नि | पोलीस | पोलीस | पोलीस | स.पो | कार्यालयीनी | एकूण 
शिपाई | नाईक | हवालदार | उप शिपाई पदे 
गट-क | गट-क | गट-क | नि. (गट ड) 
गट- 
क 
ee : पोलीस अधिक्षक, फि ०५ णि | शि | ०५ 
अमरावती, ग्रामीण 
२. समादेशक, i १६ गि ०२ i q |” | १९ 
रा.रा.पो. बळ गट 
WE, धुळे 
3. पोलीस १9७ किं शि शि | | १७ 
महासंचालक 
म.रा. मुंबई 
gS. पोलीस-उप- णि i शि i ial ०१ i 9 
महानिरीक्षक, कार्यालयीन 
रा.रा. पो.बल, पुणे शिपाई 
षट्‌. पोलीस अधिक्षक, a | 9 i ia et _ aa 9 
ठाणे (ग्रामीण) 
६. पोलीस अधिक्षक, | a a | er 9 = | [eel 9 
गोंदिया 
(9. पोलीस उप | 7 ति a 7 ०६१ 7 q 
अधिक्षक, प्रमुख आचारी 
(प्रशिक्षण/प्रशासन) 
महाराष्ट्र गुप्तवार्ता 
प्रबोधिनी, पुणे 
८ | समादेशक, रा.रा. | ia q दिं ०२ ०३ 
पो.बळ गट क्र. ९, 
अमरावती 
एकूण | ४७ | 


२. ज्या अधिकारी/कर्मचारी यांचे अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरविण्याच्या जात 
पडताळणी समितीच्या निर्णयाच्या विरोधात मा. न्यायालयामध्ये याचिका प्रलंबित असतीळ अशा प्रकरणी 
सामान्य प्रशासन विभाग/१६-ब यांचे शासन निर्णय दि. 29.92.2098 मधील ३ (क) येथील सुचनेनुसार 
संबंधित कार्यालयाने मा.सर्वोच्च न्यायालयाचे दि.०६.०७.२०१७ चे आदेशा संबंधित न्यायालयाच्या निदर्शनास 
आणून अशी प्रकरणे तात्काळ निकाली काढण्यासाठी आवश्‍यक ती कार्यवाही करावी. तदृनंतर सदर 
कर्मचारी यांच्या सेवा अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्याबाबत आदेशा निर्गमित करण्यात येतील. 

३. अधिसंख्य पदावर सेवा वर्ग करण्यात येणारे अधिकारी/कर्मचारी सध्या ज्या पदावर कार्यरत आहेत 
त्या पदाचे अधिसंख्य पद तात्पुरत्या स्वरुपात ११ महिन्यांकरिता किंवा ते सेवेत राहीले असते तर ते ज्या 
दिनांकाला सेवानिवृत्त झाले असते त्या दिनांकापर्यंत यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत अस्तित्वात राहील. 

४. शासन निर्णयापुर्वी सेवासमाप्त करण्यात आलेले अधिकारी व कर्मचारी हे सेवासमाप्तीपुर्वी ज्या 
पदावर कार्यरत होते, त्या पदासाठी तात्पुरत्या स्वरुपात ११ महिन्याकरिता किंवा ते सेवेत राहिले असते तर 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण १०२०/१४८०/प्र.क्र.३५१/पोल-५ब 


ते ज्या दिनांकाला सेवानिवृत्त झाले असते त्या दिनांकापर्यंत यापैकी जे आधी घडले तोपर्यंत अस्तित्वात 
राहील. 

ष्‌. सदरचे आदेशा सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.३०८/१६-ब, 
दि.२१.१२.२०१९ मधील तरतुदीनुसार व सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. बीसीसी-२०२०/ 
प्र.क्र.१८७ओ/१६-ब दि. ३०.०६.२०२० अन्वये विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या प्राधिकारान्वये हा शासन 
निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०३०९१२४५४७५६२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by ANIL EKNATH KULKARNI 
A N | L E K N A T H DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARA 
DaecSdéa1 8e832ae4a8b4d7804aba260ecdbEc 
८ 


KULKARNI 


(अनिल ए. कुलकर्णी ) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

पोलीस महासंचालक, म.रा. मुंबई. 

सर्व पोलीस आयुक्‍त/पोलीस अधिक्षक/समादेशक. 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र -१/२, मुंबई/नागपूर. 
अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

५. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

६. उपसचिव (१६-ब), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. निवडनस्ती. 


Cc 40 A -0 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


